वहाळ, ता. Wade, जि. रायगड 
ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत टाकण्यात येणाऱ्या 
Debries, Garbage and all kind of waste 
यांची विल्हेवाट व व्यवस्थापनासंदर्भात 
शिफारशी करणेकरीता गठीत समितीमध्ये 
अतिरिक्त सदस्य नियुक्‍त करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-३०२३/प्र.क्र.२३८/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :०७ मार्च, २०२४ 


वाचा : १ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दि.०८.०८.२०२३ रोजीचे आदेश 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दि.१०.०१.२०२४ 
शासन निर्णय :- 


मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. ८२/२०२३ मधील आदेशाच्या अनुषंगाने, 
वहाळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत टाकल्या जाणाऱ्या Debries, Garbage and all kind of waste व 
त्यामुळे होणारे प्रदूषण, तसेच घनकचरा विल्हेवाट व व्यवस्थापन यासंदर्भातील नियमांची सदर 
ठिकाणी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने शिफारशी करण्यासाठी 
सह-व्यवस्थापकीय संचाळक, सिडको यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भीत शासन निर्णय, 
दि.१०.१.२०२४ अन्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि.०५.०१.२०२४ 
रोजीच्या बैठकीच्या अनुषंगाने सदस्य सचिव यांच्या दि.०६.०३.२०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे केलेल्या 
शिफारशीनुसार शासन निर्णय दि.१०.१.२०२४ अन्वये गठीत समितीमध्ये खालील अतिरिक्‍त 
सदस्यांचा समावेश करण्यात येत आहेत. 


१) | उप SYA, AAPA व्यवस्थापन,नवी मुंबई महानगरपालिका | सदस्य 
२) | पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक विभाग, नवी मुंबई सदस्य 
३) | जवाहरलाल नेहरु पोर्ट आथोरिटी,मुंबई यांचे प्रतिनिधी निमंत्रित सदस्य 
४) | नॅशनल हायवे satel ऑफ इंडिया,नवी मुंबई यांचे प्रतिनिधी | निमंत्रित सदस्य 


०२. सदर समितीने वहाळ ग्रामपंचायत हद्दीतील संबंधित ठिकाणांची तपासणी करून 
Debries, Garbage and all kind of waste यांची विल्हेवाट व व्यवस्थापनासंदर्भातील 
शिफारशीसह अहवाल सादर करण्यास समितीस एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
प्रत्येक महिन्यात NOT ला नियमित अहवाल सादर करणे संदर्भातील पध्दतीबाबत समितीने 
निर्णय घ्यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३०२२/प्र.क्र.२३८/नवि-१० 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०७१०५४३७७१२५ असा आहे. सदरहू 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHINDE SUBRAO NARAYAN 

H | N F RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dca 1 eb8ab54859eae 
7920c9d0d1f622, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=E5BB5862D0E131A274D92F7A1ACEF953E01301C1B0 
FB615DC6CCE4812BDED257, cn=SHINDE SUBRAO NARAYAN 


Date: 2024.03.07 17:38:07 +05'30' 


(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ञ्न 
ठा 


Efe) 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचाळक, सिडको, नवी मुंबई. 

आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई. 

आयुक्‍त, पनवेळ महानगरपालिका, पनवेल. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड. 

जिल्हाधिकारी, रायगड. 

अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ऑथोरिटी,मुंबई एन.एच.आय.ए, नवी मुंबई. 

अध्यक्ष, नॅशनल हायवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया,नवी मुंबई. 

समिती अध्यक्ष तथा सह-व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, नवी मुंबई. 

समिती सदस्य सचिव तथा मुख्य अभियंता (न.मुं.आ.वि. व वि.प्र),सिडको. 

समिती सदस्य तथा उप विभागीय अधिकारी, पनवेल महसूल उप विभाग, जि. रायगड. 
समिती सदस्य तथा उप आयुक्‍त, घनकचरा व्यवस्थापन, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 
समिती सदस्य तथा उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन, पनवेल महानगरपालिका. 
समिती सदस्य तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद, रायगड. 

समिती सदस्य तथा उप आयुक्‍त, घनकचरा व्यवस्थापन, नवी मुंबई महानगरपालिका 
समिती सदस्य तथा प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नवी मुंबई. 
समिती सदस्य तथा पोळीस उप आयुक्‍त,वाहतूक विभाग नवी मुंबई. 

सरकारी, वकील, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 

उप सचिव (नवि-२८), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती नवि-१० 


AD 


AN 


५... «Le YF war Sel > <>« i arelhl 


Cc 
ae 


xn 


S 


aon 


१ 
११ 
१२ 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


४) 


AJ 
(2) 
--> el <>< य: 4. 


२१ 
२२ 
२२३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


